विटा, जिल्हा सांगली येथे चार न्यायाधिठा 
निवासस्थाने बांधण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीआरक्यू-१२२०/प्र.क्र.२१/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २६ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहा :- १) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायाळय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (SEA) ६०४३/१९८३(१९)/३६०, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२० चे पत्र. 
२) प्रधान जिल्हा न्यायाधीडा, जिल्हा न्यायालय, सांगली यांचे पत्र क्र.१३३६/२०२०, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


विटा, जिल्हा सांगली येथे चार न्यायाधिठा निवासस्थाने बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र. १ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला 
आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विटा, जिल्हा सांगळी येथे चार न्यायाधिश निवासस्थाने बांधण्याकरिता 
रु.३,७५,१५,२३९/- (रुपये तीन कोटी पंच्याहत्तर लक्ष पंधरा हजार दोनशे एकोणचाळीस 
फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या 
शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Waa मान्यता रुपयात 
en 
pa 
४२,९१,३३३/- 


सोलार रुफ टॉप ५,००,०००/- 


पाणी पुरवठा आणि मलनिस्सारण १५,२६,४१२/- 
अंतर्गत विद्युतीकरण ३५,३३,९०७/- 
बाह्य विदुतीकरण 


कंपाऊंड वॉल आणि गेट ४०,८६,९००/- 
१२ अंतर्गत रस्ते ६,४५,०१०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२०/प्र.क्र.२१/का-१३, 


१,००,०००/- 


एककात 
ae! 
आकरिमिक खर्च (बांधकामाच्या ४%) 

ग्रीन बिल्डींग (बांधकामाच्या १%) 


१८ | वस्तू व सेवा कर (प्रकल्प खर्चाच्या ३७,४०,०८५/- 
१२%) 
भाववाढ (प्रकल्प खर्चाच्या 4%) १५,५८,३६९/- 


नाववाढ प्रकल्य खर्चाच्या 5%) 
शिका एकूण प्रकल्प किंमत (अ--ब--क--ड) ३,७५,१५,२३९/- 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 


इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख जिल्हा 
व सत्र न्यायाधिठा यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 


2. प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-७, ४२१६ गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च- 
०१ शासकीय निवासी इमारती-७००, इतर गृहनिर्माण (०१), न्यायदान-केंद्र पुरस्कृत योजना 
(राज्य हिस्सा), (०१)(०१) मोठी बांधकामे, ५३-मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), (४२१६०२९१) व 
न्यायदान-केंद्र पुरस्कृत योजना (केंद्र हिस्सा), (०३)(०४) मोठी बांधकामे, ५३-मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) (४२१६०५२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात 
तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


8. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, पुणे यांनी दिलेल्या तांत्रिक 
मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का- 
१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२०/प्र.क्र.२१/का-१३, 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र 
१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२६१३१५४८५८१२ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


gitally signed by Nitin Virsen J 


e,e . 
DN: c=IN, Of Maharasht Law and Judiciary 
Dep: postalCode=400032, st=Mal 


2.5.4.20: \fa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d47140 
Ofbcfb074e051 


ba INumber=38da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f00892e5d14 
| Wa n e 78cba841 3afb06c03, ti en Jiwane 


Date: 2021.02.26 13:21:17 +05'30' 


(नितिन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
) 

) 
) 


प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली. 
महालेखापाल (ABT व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व 
नागपूर, 
८) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. 
९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सांगली. 

मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
qo) सहायक अभियंता श्रेणी-१, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, विटा, जिल्हा सांगली 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 
१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
) 
) 


१४) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८)निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


